एक्सप्रेस इमारत व क्रिसेंट हाऊस या इमारतीच्या 
जागेच्या भूसंपादनाप्रकरणी अंदाजित मुल्यांकनानुसार 


आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-काजादु-१११९/प्र.क्र.३०/नापु-१२ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ मे, २०१९. 
वाचा : १. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे क्रमांक : निशि/ 
निवास/ ९१/प्र.क्र.9३/(॥)सात/जा.क्र.२९, दिनांक २४.१.२०१९ रोजीचे पत्र. 
२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे क्रमांक : निशि/ 
निवास/९१/प्र.क्र.७३/॥॥सात/जा.क्र.४३, दिनांक १३.२.२०१९ रोजीचे पत्र. 
३. शासन निर्णय क्रमांक-काजादु-१११९/प्र.क्र.३०/नापु-१२ दि. १६.०२.२०१९ 
४. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे क्रमांक : निशि/ 
निवास/ ९१/प्र.क्र.७३/(॥)/क्रिसेंट भूसंपादन/सात/जा.क्र.११३, 
दिनांक १८.०४.२०१९ रोजीचे पत्र. 
शासन नर्णय निर्णय :- 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई या कार्यालयासाठी क्रिसेंट हाऊस 
इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील ५७७.४७ चौ.मी. तसेच एक्सप्रेस इमारतीच्या दुसर्‍या मजल्याच्या 
आवर्यक असलेल्या ३४५.१८ चौ.मी. जागेचे भुसंपादनाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


सिव्हील अपील क्र. १६९९/२००७ दिनांक १५/९/२०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 
निवाडा दिला आहे. त्यानुसार या जागांसाठी अंदाजित मोबदला देण्यासाठी रु.४७,६५,६७,१८०/- व 
३% आस्थापना खर्च रु.१,४२,९७,०१५/- आणि 3% सोयी सुविधा रक्‍कम रु.१,४२,९७,०१५/- अशी 
एकूण रक्कम रु.५०,५१,६१,२१०/- (रुपये पन्नास कोटी एक्कावन्न लाख एकसष्ट हजार दोनशे दहा 
फक्त) इतकी आर्थिक तरतूद करणे आवश्‍यक होते. ती तरतूद दि. १६.०२.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आली होती. दि.१६ US २०१९ च्या पत्रान्वये उप जिल्हाधिकारी, भुसंपादन 
मुंबई हहर यांनी एक्सप्रेस हाऊसच्या निवाड्याकरिता रु. ३८,२९,४५,९१९/- इतकी झाली आहे. व 
क्रिसेंट हाऊसच्या निवाड्याकामी रक्‍कम रु. २३,६८,४२,१३६/- इतकी होते. झासनाने उप 
जिल्हाधिकारी, भुसंपादन मुंबई शहर यांच्या कार्यालयाच्या स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये 
रु.५०,५१,६१,२१०/- इतकी रक्‍कम जमा केली होती. त्यातून एक्सप्रेस इमारत निवाड्याच्या रु. 
३८,२९,४५,९१९/- वजा जाता रु. १२,२२,१५,२५१/- इतकी रक्‍कम उप जिल्हाधिकारी, भुसंपादन 
मुंबई शहर यांच्या कार्यालयाच्या स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये शिल्लक आहे. क्रिसेंट हाऊसच्या 
निवाड्याकामी रक्‍कम रु. २३,६८,४२,१३६/- इतकी होत असल्याने रक्‍कम रु. ११,४६,२६,८४५/- 
निधी त्वरित भरण्यास कळविले होते. 


२. सदर मोबदल्याची रक्‍कम रु. ११,४६,२६,८४५/- /- (रुपये अकरा कोटी शहोहचाळीस लाख 
सव्वीस हजार seal पंचेचाळीस फक्त) ही रक्‍कम “उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर, 
यांच्या कार्यालयाच्या स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये” प्रदान करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः काजादु-१११९/प्र.क्र.३०/नापु-१२ 


३. सदर रक्कमवित्तीयसल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
यांच्या वैयक्तिक ठेव लेख्यातून मागणी क्र.एम-४ मुख्य लेखाशिर्ष ४४०८ अन्न साठवण व वखार या 
वरील भांडवली खर्च, ०१ अन्न, १०१ प्रापण व पुरवठा (०२) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण, (०२) (०१) 
मुंबई हहर खरेदीची किंमत (अनिवार्य) (४४०८ ००७७), २१ पुरवठा व सामुग्री या लेखाशिर्षात सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्यात यावी. 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाने औपचारीक संदर्भ क्र. ५१२/व्यय १० दिनांक ०८.०५.२०१९ 
अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार रक्‍कम अदा करण्याची 
कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालयाच्या रोख शाखेकडून करण्यात यावी. 


GQ, सदरहू NA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५०८१७००३९७७०६ क्रमांक असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, if 
2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a1e084b3bb4cc266f737 
£88ea4b79e3f83c4a7cal2d, postalCode=400032, 

e 


NTRALAYA,MUMBA|. 
ber=89b 136784be46327 1bbba2095dbd148bf1 


Of6a8Sadaff8cf4665692d20f2e76, FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=MAHESH PATHAK 


Date: 2019.05.08 17:05:25 +05'30" 


(महेश पाठक) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मुंबई हहर, ओल्ड कस्टम हाऊस फोर्ट, मुंबई Yoo ००१. 
) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., जी.टी.हॉस्पीटल, मुंबई-४०० ००१. 
४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


